पद्मभुषण क्रांतिवीर डॉ. नागनाथअण्णा नायकवाडी यांच्या 
मौजे नागनाथनगर, वाळवा, जि.सांगली येथील स्मारकाच्या 
टप्पा-२ च्या बांधकामाकरिता निधी मंजूर करण्याबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. स्मारक-३११७/प्र.क्र.२२६/२९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक : ०३ जुले, २०१९ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.स्मारक ३११३/मंत्री-४/प्र.क्र.१४५/२९, दिनांक ५.०२.२०१४ 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.स्मारक ३११७/प्र.क्र.२२६/२९, दिनांक ३०.०६.२०१८ 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २५.१.२०१९ 
४ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.स्मारक ३११७/प्र.क्र.२२६/२९, दिनांक २६.२.२०१९ 
५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं २०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक १.४.२०१९ 
६) जिल्हाधिकारी यांचे पत्र क्र.गृह-१/कार्या-६/पोल-१/स्मारक/आरआर/४९८/१९,दि. १२.६.२०१९ 


शासन निर्णय:- 


पद्मभुषण क्रांतिवीर डॉ. नागनाथअण्णा नायकवाडी यांच्या मौ. नागनाथनगर, वाळवा, जि. सांगळी येथील 
स्मारकाच्या टप्पा-२ च्या बांधकामाकरीता शासन निर्णय क्रमांक स्मारक ३११७/प्र.क्र.२२६/२९, दिनांक ३०.०६.२०१८ 
अन्वये रु. १०३१.०० लाख इतक्या रकमेच्या आराखडे व अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. दिनांक 
३१ मार्च,२०१९ पर्यंत खर्च करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे रु. १००.०० लाख 
इतकी रक्‍कम उपलब्ध करुन वित्त विभागाच्या दिनांक २५ जानेवारी, २०१९ च्या परिपत्रकातील तरतुदीनुसार स्मारकाच्या 
बांधकामाकरिता ८०% च्या मर्यादेत रु.८०.०० लाख इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे. या निधीचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. संदर्भिय क्र.६ च्या पत्रान्वये रु. ६९२.१० लाख निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत जिल्हाधिकारी, 
सांगली यांनी कळविले आहे. वित्त विभागाने वरील संदर्भ क्र. ५ येथील दिनांक १ एप्रिळ,२०१९ च्या परिपत्रकान्वये सन 
२०१९-२० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये अंतर्भूत केल्याप्रमाणे एप्रिल ते जुळे,२०१९ या चार महिन्यांसाठी या स्मारकाच्या 
बांधकामाकरिता रु.१५०.०० लाख इतक्या अर्थसंकल्पीय अनुदानाचे वाटप करण्यात आले आहे. यास्तव 
डॉ. नागनाथअण्णा नायकवाडी यांच्या मौ. नागनाथनगर, वाळवा, जि. सांगली येथील स्मारकाच्या CaN च्या 
बांधकामाकरिता रु. १५०.०० लाख (रु. VHal पन्नास लाख फक्त) इतका निधी वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


३. सदरचा खर्च सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात मंजूर असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा व तो खालील 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक -ए-४, 

मुख्य लेखाशीर्ष, २०५९ सार्वजनिक बांधकामे 

८०- सर्वसाधारण 

८००-राज्य योजना 

(००) (०२  राष्ट्रपुरूष/थोर व्यक्‍ती यांची स्मारके व पुतळे यांचे बांधकाम 

(२०५९ ३१७७), ५३ मोठी बांधकामे 


४. वित्तविभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र. क्र. ४४/ अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिल, २०१९ मधील परि.११ मध्ये 
नमूद केल्यानुसार ठेव बांधकामाच्या स्वरुपात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग न करता चाळू आर्थिक वर्षामध्ये 
स्मारकाच्या कामासाठी खर्च करण्याची जिल्हाधिकारी, सांगली यांनी दक्षता घ्यावी. 

५. उपरोक्त निधीमधून खर्च करण्यासाठी तहसिलदार (सर्वसाधारण), जिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगली (सांकेतांक 
क्रमांक २४०१०००९४८) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर निधीच्या खर्चाची, 
निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापाल, मुंबई यांना सादर करण्याची तसेच महाळेखापालांच्या लेख्यांशी खर्चमेळ 
घालण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, सांगली यांची राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारक- ३११७/प्र.क्र.२२६/२९ 


६. 


आहे. 


७. 


हा शासन निर्णय, प्रशासकीय विभागांना वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, वित्त विभाग शासन 
निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र. क्र. ३०/२०१३/विनियम,भाग-२ दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांतर्गतत किंवा त्या-त्या विभागांना वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या वित्तिय अधिकारांतर्गत असलेल्या प्रकरणांबाबत देण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७०३१८०४४४९००७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, cca cto 


प्रति, 


oc 40 AD WO 


2.5.4.20=49d0b6bfb0d78bba142b040bbfdee534c7aa6db3 
Ob0e4d3a918fd1d910da93a1 Cod 

et= MANTRALAYA, MUMBAI, 

ialNumber=7bf3 ‘ab4a8e9144c78ea332ce94c2244 


A D A F L E 0c2d337ab6119823044b2d0a3ab, ou=NA, 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=LALIT NAMDEO 
0, 


Date: 2019.07.03 18:12:41 +05'30' 


(ल. ना. सदाफुले) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्र्यांचे सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
मा.पालकमंत्री, जिल्हा सांगली यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

अ.मु. सचिव (प्र.सु., र.व का.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

जिल्हाधिकारी, सांगली. 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-२ नागपूर 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ मुंबई 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-२ नागपूर 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली 

. निवासी उपजिल्हाधिकारी,सांगली 

. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पश्चिम) विभाग, सांगली 

. कक्ष अधिकारी (कार्या-२५ / कार्या-२६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. कक्ष अधिकारी (कार्यासन व्यय- ४/अर्थसंकल्प-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. कार्यासन अधिकारी, (इमा-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्राळय, मुंबई 

. निवडनस्ती (कार्यासन २९), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


